माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
धरणगुत्ती ग्रामपंचायत, ता. शिरोळ, जिल्हा 
कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३३)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत धरणगुत्ती 
ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०१.२५ कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
१,२५,००,०००.०० (रुपये एक कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल ग्रामविकास 
अधिकारी, धरणगुत्ती ग्रामपंचायत, धरणगुत्ती यांनी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांची तांत्रिक 
मान्यता घेऊन सादर केला आहे. धरणगुत्ती ग्रामपंचायतीने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण 
व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३३) तां.क.१ 


२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, धरणगुत्ती 
ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपफत्र-५मध्ये दर्शविलेल्या 
अ.क्र. १ ते ८ येथील लॉन लागवडीची रू. २०,२३,२८४.४९ किंमतीची कामे वगळून (वस्तू व सेवा करासह) उर्वरित 
रू. १,०४,७६,७१५.५१ (रुपये एक कोटी चार लक्ष शाहात्तर हजार Baal पंधरा आणि एकावन्न पैसे फक्त) 
किमतीच्या कामांना खालील अटी व adie अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. धरणगुत्ती 
ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, वगळण्यात आलेली कामे व 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
२. अटीवशार्ती 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा धरणगुत्ती ग्रामपंचायत राहील. 
२) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. २०,२३,२८४.४९ रकमेचा विनियोग 
धरणगुत्ती ग्रामपंचायतीने गावातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी करावा. स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू 
लागवडीचा समावेश असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास 
सादर करावा. 
३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 
४) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 
६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत धरणगुत्ती ग्रामपंचायतीस “ग्रामपंचायत-५ हजार ते १० हजार लोकसंख्या” 
गटात राज्यस्तरावर द्वितीय क्रमांकासाठी रू. ०१.२५ कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. यापैकी ५०% म्हणजे 
रू. ६२.५० लक्ष एवढी रक्‍कम त्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥४॥॥8॥०5॥॥॥०.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९५७५४१२०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

S U RYA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520e61 
061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtr 
seri 


a, 
erialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087E 
FOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 20:06:52 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३३) तां.क.१ 


मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर 

ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक, धरणगुत्ती ग्रामपंचायत, धरणगुत्ती 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३३) तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३३)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता 
डा प्रस्तावित वगळण्यात पया वार्त 
न कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय | आलेली रक्‍कम 
क्र. आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू) (रू.) 
(रू.) 
| १_| २ 3 Le | षु 
मौजे धरणगुत्ती गट नं. ३५५ मध्ये 
दि १२,५९,१०७.०० | ३,९७,६८५.२३ ८,६१,४२१.७७ 
ऱशहरी वन तयार करणे 
मौजे धरणगुत्ती येथे गट नं. ३४५ 
२ ९,६७,२०१.०० ४,२२,२५१.२० ५,४४,९४९.८० 
मध्ये स्मुर्ती वन तयार करणे 
मौजे धरणगुत्ती येथे गट नं. ३४४-अ 
३ ७,७६,९९४.०० ३,०९,९०२.२२ ४,६७,०९१.७८ 
उद्यान तयार करणे 
मौजे धरणगुत्ती येथे सि.स.नं.२०० 
४ ८,४८,४३२.०० १,३८,५९६.४२ ७,०९,८३५.५८ 
अमृत वन तयार करणे 
मौजे धरणगुत्ती येथे गट नं. ३४४/ब 
षु ९,७५,०००.०० ४,०४,९०८ .७४ ५,७०,०९१.२६ 
उद्यान तयार करणे 
मौजे धरणगुत्ती येथे गट नं. 
& 99,99, &98.00 १,९९,०६१.२८ ९,१२,६१२.७२ 
२१९मध्ये उद्यान तयार करणे 
मौजे धरणगुत्ती येथे गट नं. ३५२/३ 
त ४,७६,८(9२.०० ७५,४७७.४० ४,०१,३९४.६० 
मध्ये फुलपाखरू उद्यान करणे 
; मौजे धरणगुत्ती येथे गट नं. १५३ Te eee yeas 
9 9 .0O 9 02,00 5 डू mere) 
मध्ये औषधी वने तयार करणे 
आन ग्रीड सोलर उर्जा प्रकल्प : 
९ | शिक्षण विद्या मंदिर गावाभाग शाळा | ३,६८,६८९.०० a ,00 ३,६८,६८९.०० 
4 kWp 
ऑन ग्रीड सोलर उर्जा प्रकल्प : 
व शिक्षण विद्या मंदिर माळेभाग ३,६८,६८९.०० .०० ३,६८,६८९.०० 
प्राथमिक शाळा ५ kKWp 
ऑन ग्रीड सोलर उर्जा प्रकल्प : 
भी १ । सावित्रीबाई फुले लामन वसाहत ३ २,४२,८१४.०० pm ,00 2,82,¢98.00 
kWp 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३३) तां.क.१ 


प्रशासकीय मान्यता 
व प्रस्तावित वगळण्यात दा वोवी 
न कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय आलेली रक्‍कम 
क्र. आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू) (रू.) 
(रू.) 
a] २ ३ शिक षु 
ऑन ग्रीड सोलर उर्जा प्रकल्प : 
१२ फिल्टर हाउस येथे सौर उर्जा ३३,५२,२६२.०० pm .00 33,42,2§2.00 
प्रकल्प ५० kWp 
बंक वाडा पाण्याचा पुनर्वापर 
१३ | करण्यासाठीची यंत्रणा तयार १२,९७,०७८.००  “ ,०० १२,९७,०७८.०० 
करणे. 
१४ | IEC १,९०,४०७.०० ae | १,९०,४०७.०० 
एकूण | १,२५,००,०००.०० | २०,२३,२८४.४९ | १,०४,७६,७१५.५१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


